मुंबई सह राज्यातील महानगरपालिकां मधील 
रस्त्यांवरील खड्डयांच्या संदर्भात मा. उच्च 
न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : संकिर्ण-२०१५/प्र.क्र.१७७/नवि-२० 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 
तारीख : १८ ऑगस्ट, २०१८ 


संदर्भ :- 
१. शासन निर्णय क्रमांक बीएमसी-२०१३/प्र.क्र.८९६/नवि-२१,दिनांक ९.०७.२०१५ 
२. शासन परिपत्रक क्रमांक बीएमसी-२०१३/प्र.क्र.८९६/नवि-२१,दिनांक ०४.०८.२०१५ 
शासन परिपत्रक: 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अखत्यारील रस्त्यांची देखभाल, दुरुस्ती तसेच सदर रस्ते 


सुस्थितीत ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आहे. स्थानिक स्वराज्य 


संस्थांच्या अखत्यारीतील रस्त्यावरील पाण्याचा निचरा वेळीच होत नाही. तसेच सदर रस्त्यांमध्ये 


विविध शासकीय निमशासकीय, खाजगी यंत्रणेद्वारे विविध सेवा वाहिन्या टाकताना रस्त्यांचे 


खोदकाम करण्यात येते. या कारणास्तव बऱ्याचदा रस्त्यांची दुरावस्था होत असल्याचे निदर्शनास 


आले आहे. या अनुषंगाने विभागाने संदर्भाधीन शासन निर्णय व परिपत्रकान्वये सूचना दिलेल्या 


आहेत. तसेच रस्त्यांची देखभाल व दुरुस्ती व बांधकामासाठी शासन परिपत्रक सार्वजनिक 


बांधकाम विभाग क्र. आरएमआर-१०८२/प्र.क्र.३१५/रस्ते-१, दि.३०.०९.२०१६ अन्वये सविस्तर 


सूचना देण्यात आल्या आहेत. सदर सूचना तसेच सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या 


अखत्यारीतील रस्त्यांचे बांधकाम आणि देखभाल दुरुस्तीच्या कार्यपध्दतीचा आढावा घेऊन 


त्यामध्ये सुधारणा करुन रस्ते खड्डे मुक्‍त करण्यासाठी उपाय योजना करणे आवश्यक आहे. 


मुंबईसह राज्यातील काही महानगरपालिकेतील रस्त्यांच्या निकृष्टतेसंदर्भात 


मा. उच्च न्यायालयाने suo moto जनहित याचिका क्रमांक ७१/२०१३ दाखल केली आहे. 


या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान मा. उच्च न्यायालयाने दिनांक २४ फेब्रुवारी व १२ एप्रिल, 


२०१८ रोजीच्या आदेशान्वये “राज्यातील मुंबईसह सर्व महानगरपालिकांमध्ये रस्त्यांतील 


खड्यांच्या संदर्भात आदेश॒& पारीत केले आहेत. सदर आदेशाची प्रत 


www.bombayhighcourt.nic.in या वेबसाईटवर कृपया पहावी. मा. उच्च न्यायालयाने 


दिळेल्या आदेशानुसार परिच्छेद क्रमांक ४६ नुसार राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक 


स्वराज्य संस्थाना पुढीलप्रमाणे सुचना देण्यात येत आहेत. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०१५/प्र.क्र.१७७/नवि-२० 


मा. उच्च न्यायालयाचे seal परिच्छेद क्रमांक ४६ 


नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाना 
द्यावयाच्या सुचना 


i) Except for those interim directions which 
we have expressly declined to continue, all 
other interim directions which are not in 
any way inconsistent with the final 
directions will continue to operate; 


ii) The directions contained in clauses (ii) to 
(xi) of paragraph 34 of the judgment and 
order dated 20" May 2015 will operate as 
the final directions with following 
modifications: 


(A) All the Municipal Corporations, 
MMRDA, MSRDC, CIDCO and MbPT as 
well as the State Government shall 
maintain all the streets/roads including 
footways/ footpaths within its respective 
jurisdictions in good and proper condition. 
It shall be their responsibility to keep the 
streets and footways properly levelled and 
surfaced. It shall be their responsibility to 
ensure that potholes and ditches thereon 
are properly filled in. The work of filling 
in the potholes shall be carried out 
scientifically as an on going project; 


महानगरपालिकांनी/ नगरपरिषद/ 
नगरपंचायती यांच्या 
आखत्यारीतील पदपथ / पादचारी 
मार्गाह रस्ते सुस्थितीत 
ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांची 
असल्याने त्यांच्या अखत्यारीतील 
रस्ते / पदपथ सुस्थितीत ठेवावेत. 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी खड्डे / 
मेगा शास्त्रोक्त पध्दतीने 
बुजविण्याबाबत यथोचित 
कार्यवाही करावी. 


(8) While granting permissions to various 
authorities to do digging work on the 
streets, a condition shall be incorporated 
by all the Municipal Corporations/other 
Authorities of prominently displaying at 
the site of the work the following details : 

(a) the name, address and contact details 
of the agency which is doing the digging 
work and 

(b) the extent of the digging work 
permitted and 

(c) the period within which the work shall 
be completed. The display boards shall 
also record the outer limit within which 
the streets shall be restored to its original 
condition. Similar Boards shall be splayed 
at the sites where major 


विविध प्राधिकरणे / संस्था / 
कंपनी यांना रस्ते खोदण्यासाठी 
परवानगी देतांना तसेच मोठया 
प्रमाणावर रस्त्यांची पुर्नबांधणी व 
दुरुस्ती करण्यासाठी कार्यारंभ 
आदेशा देताना खालील अटी शर्ती 
नमूद कराव्यात. तसेच कामाच्या 
ठिकाणी ठळकपणे खालील बाबी 
दर्शविणारे फलक लावण्यात 
यावेत. 

१) काम करणाऱ्या 
अभिदात्याचे नाव, पत्ता व 
संपर्काबाबत तपशिल 

२) खोदकामास दिलेल्या 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०१५/प्र.क्र.१७७/नवि-२० 


repair/reconstruction work of streets is परवानगीची व्याप्ती. 
undertaken; 3) काम पूर्ण करण्याचा 
अंदाजित कालावधी 
४) कामानंतर कोठून 
कोठपर्यंत रस्ते पुर्ववत 
करण्याबाबत येतील 
याबाबतचा तपशिल 
(C) All the Municipal Corporations as well as | रस्त्यांच्या दुरावस्थेबाबत 
MMRDA, MSRDC, CIDCO and MbPT नागरीकांकडून प्राप्त होणाऱ्या 
shall set up a Grievance Redress तक्रारी स्विकारण्यासाठी व 
Mechanism to enable the citizens to file eS 
त कार्यवाही 


complaints about the poor conditions of 
streets. The complaints shall be received 
by various modes including the following 
four modes: 

(a) Complaints in writing received at 
designated canters and in offices; 

(b) Complaints received through dedicated 
toll free number/s; 

(c) Complaints received through dedicated 
website; and 

(d) Complaints received by messages via 
cell phones. 


करण्यासाठी “तक्रार निवारण 
यंत्रणा” सर्व महानगरपालिकांनी 
कार्यान्वित करावी. तक्रारी 
स्विकारण्यासाठी पुढील ४ स्तरीय 
पध्दती अवलंबिण्यात यावी. 

१) विहित तक्रार केंद्रावर 
तक्रार नोंदवुन घेण्याची सोय 
उपलब्ध करुन देण्यात यावी. 

२) तक्रार करण्यासाठी टोल फ्री 
नंबर सेवा उपलब्ध करण्यात 
यावी. 

३) संकेतस्थळावरुन प्राप्त तक्रारी 
४) भ्रमणध्वनी द्वारे लघुसंदेश व 
संभाषणाद्वारे प्राप्त तक्रारी 
स्विकारण्याची सोय उपलब्ध 
करण्यात यावी. 


The facility of receiving complaints by 
the aforesaid methods shall be made 
available throughout the year. The 
dedicated websites shall be designed or 
improvised in such a way that citizens are 
able to upload the photographs showing 
the potholes on the streets or poor 
condition of streets on the website. 
Arrangement shall also be made to receive 
such photographs through cell phones. 
The websites shall be friendly to persons 
with visual disability; 


तक्रारी स्विकारण्यासाठी उपरोक्त 
नमूद सोयी वर्षभरासाठी उपलब्ध 
राहतील याची दक्षता घ्यावी. 
संकेतस्थळाद्वारे खड्यांचे व 
रस्त्याच्या ना दुरुस्तीबाबत 
छायाचित्र सादर करता येईल 
याबाबत सुविधा निर्माण करण्यात 
यावी. भ्रमणध्वनी द्वारे देखील या 
पध्दतीने तक्रार दाखल 
करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन 
द्यावी. 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०१५/प्र.क्र.१७७/नवि-२० 


दृष्टीहीन अथवा दृष्टीदोष 
असलेल्या व्यक्‍तींना देखिल 
संकेतस्थळ वापरण्याजोगे होईल 
याबाबत दक्षता घ्यावी 
(E) System of tracking shall be made] | विविध माध्यमाद्वारे दाखल 
available to track the actions taken on the | केलेल्या तक्रारीबाबत करण्यात 
basis of the complaints received by all| येत असलेल्या कार्यवाहीबाबत 


four methods. Tracking facility shall be 
made available on the dedicated websites. 
Final action taken report on the basis of 
the complaints shall be uploaded on the 
websites within a period of three weeks 
from the date of receipt of the respective 
complaints. Wherever the citizens have 
forwarded the photographs of the sites 
either through cell phones or by uploading 
the same on the dedicated websites, along 
with the final report, photographs showing 
compliance made by carrying out repairs 
shall be also uploaded on the 

dedicated websites. All the Municipal 
Corporations and Authorities shall ensure 
that the mechanism in terms of the above 
directions is effectively made available 
latest by 31st July, 2018. We make it clear 
that till the mechanism as directed above 
is provided, the existing mechanism, if 
any, shall continue to function; 


संबंधितास माहिती मिळण्यासाठी 
ट्रॅकिंगची सुविधा तयार करण्यात 
यावी. कार्यवाहीचा अंतिम 
अहवाळ अथवा माहिती 
छायाचित्रासह तक्रार प्राप्त 
झाल्यापासुन ३ आठवड्यात 
तक्रारदारास मिळण्यासाठी 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करावी. 
या आदेशानुसार तक्रार निवारण 
यंत्रणा कार्यन्वित होईपर्यंत सध्या 
कार्यरत असलेली यंत्रणा सुरु 
ठेवावी. 


In addition, the State Government shall 
create a similar centralized mechanism 
common for all the Municipal 
Corporations and Councils as well as all 
the Planning and other Authorities in 
relation to the streets in the State. The 
State and the Mumbai Municipal 
Corporation shall also consider whether 
complaints can be received on a website 
www.voiceofcitizents.doc. It shall be the 
obligation of the State to forthwith 
forward the complaints received through 
centralized mechanism to the concerned 
authorities which are responsible for the 
maintenance and repairs of the concerned 
stretches of streets. Such mechanism shall 
be made available on or before 31st July 


तक्रार निवारण यंत्रणा तयार 
करण्याच्या अनुषंगाने विभागाने 
संदर्भाधीन अ.क्र.२ येथील 
दि.०४.०८.२०१५ च्या शासन 
परिपत्रकान्वये सूचना दिलेल्या 
आहेत. मुंबई महापालिकेतर्फे 
खालील प्रमाणे कार्यवाही 
करण्यात येत आहे. 


a) Complaints in writing can 


be received in all ward offices, 
complaints officers, Dy.CE 
offices, Chief Engineers office 
and MCGM head office 

b) Dedicated toll number 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०१५/प्र.क्र.१७७/नवि-२० 


2018; 


१८००२२१२९३ is operative. 

c) complaint can be lodge on 
portal.mcgm.gov.in 

d) Dedicated Whatsapp 
numbers given to all road 
engineers in २४ wards. 

e) In addition MCGM have 
mobile app MCGM २४ X ७ 
which can be downloaded 
from play store in any android 
mobile. 

केंद्रीय स्वरुपात तक्रार निवारण 
यंत्रणा तयार करण्याबाबत 
आयुक्‍त तथा संचालक, नगर 
परिषद प्रशासन संचालनालय, 
वरळी, मुंबई यांनी शासनाने 
दिलेल्या सूचने प्रमाणे त्वरीत 
कार्यवाही करावी. 


A very wide publicity shall be repeatedly 
given by all concerned authorities to the 
mechanism provided as aforesaid in all 
leading newspapers, at strategic locations 
on major streets, in various ward and other 
major offices as well as on the electronic 
media on or before 1st August 2018; 


रस्त्यावरील खडु्याबाबत व ना 
दुरुस्तीबाबतच्या तक्रारी 
स्विकरण्यासाठी व त्या संदर्भात 
कार्यवाहीसाठी तयार केलेल्या 
तक्रार निवारण यंत्रणेस मोठ्या 
प्रमाणावर प्रसिध्दी द्यावी. प्रभाग 
कार्यालये, वृत्तपत्रे, इलेक्टॉनिक 
प्रसार माध्यमे यामधून वेळोवेळी 
प्रसिध्दी दयावी. 


(H) 


If the Committee appointed under the 
Government Resolution dated 28th 
September, 2012 has not submitted its 
recommendations, the same _ shall be 
submitted to the State Government on or 
before 31" July 2018. The State 
Government shall take appropriate policy 
decision on the basis of the said 
recommendations on or before 3lst 
August, 2018; 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 
सदर समितीच्या अहवालाच्या 
अनुषंगाने दि.३०.०९.२०१६ रोजी 
शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. 


(iii) 


In view of the provisions of the Right of 
the Persons with Disabilities Act, 2016, 
necessary steps/ precautions shall be taken 


दृष्टिहिन व दृष्टीदोष असलेल्या 
व्यक्‍तींना सुळभपणे तक्रार दाखल 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०१५/प्र.क्र.१७७/नवि-२० 


by the all the concerned Authorities for 
protecting the rights of visually impaired 
persons as observed in the body of this 
Judgment; 


करता येईल याबाबत तक्रार 
निवारण यंत्रणा तयार करतांना 
सर्व संबंधित यंत्रणांनी दक्षता 
घ्यावी. 


(iv) | In addition to the above directions, we | मलनिस्सारण वाहिण्यावरीळल 
direct that as far as open manholes are | manholes पुरेशा संरक्षणाशिवाय 
concerned, the Municipal Corporations उघडे ठेवू q नयेत. उघडे manholes 
and other authorities bound by the ae च्या निट वास 
directions shall take all possible steps to नागरीकांच्या निदर्शनास 
ensure that no open manholes are left येण्यासाठी आवश्‍यक उपाय 
unprotected without erecting barricades, | योजना संबंधित यंत्रणांनी करावी. 
without putting on warning lights and 
without providing effective warning to the 
citizens including those who are visually 
impaired. All necessary precautionary 
steps shall be taken to ensure that the 
incident of citizens falling inside the open 
manhole are not repeated; 

(४) |In addition to what is stated in the note | याबाबत सर्व संबंधीत यंत्रणांना 


placed on record by the State Urban 
Development Department, the State 
Government shall take appropriate policy 
decision about the terms and conditions 
which should be incorporated in relation 
to the road contracts which will ensure 
quality and durability of the work carried 
out. The State Government shall also 
take appropriate policy decision of laying 
down technical specifications of the streets 
and footways, the specifications of the 
material which should be used and 
specifications of the methods which 
should be used for construction or repair 
of streets. The State shall issue necessary 
directions to the authorities which do not 
have benefit of expertise of the 
Committee like STAC Committee 
appointed by the Mumbai Municipal 
Corporation. Appropriate policy decision 
shall be taken by the State Government 
on this aspect within a period of three 
months from the date on which the 
judgment is uploaded and _ necessary 
directions be issued to all concerned Local 
Authorities within a period of one month 


सूचना देण्यात येतील. 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०१५/प्र.क्र.१७७/नवि-२० 


thereafter; 

(vi) | We hold that the principles laid down in | Hl. उच्च न्यायालयाच्या सदर 
a ete hey eae hie a आदेशाच्या अनुषंगाने नगरपरिषदा 
unicipal Councils established under the नगर पंचायतींना सूचना 
said Act of 1965. Therefore, it will be men a dor pay 
appropriate that the State Government | * गातनत जिच्या 
exercises its powers under the various | संचालक, नगर परिषद प्रशासन 
provisions of the said Act of 1965 and | संचालनालय यांना कळविण्यात 
especially under Section 312A of the said | आले असून त्यानुसार त्यांनी 

Act of 1965 for issuing directions to आवशयक कार्यवाही करावी. 
implement the directions issued by this 
Court. The State Government will ensure 
that the Director of the Municipal 
Councils issues such directions by using 
power under Section 312 of the said Act 
of 1965 to the Municipal Authorities. This 
exercise shall be completed within a 
period of two months from the date on 
which this judgment and order 15 
uploaded. Equally, the State Government 
shall issue necessary directions to the 
Authorities such as MMRDA, MSRDC 
and Planning Authorities like CIDCO 
within the aforesaid period. Needless to 
add that even the said Authorities are 
under an obligation to create Grievance 
Redress Mechanism as per the directions 
contained in this judgment and order; 

(vii) | We direct that all the Authorities who are | रस्त्यावरील खड्याबाबत व ना 
bound by the directions of this Court will दुरुस्तीबाबतच्या तक्रारी 
give adequate publicity as already directed स्विकरण्यासाठी व त्या संदर्भात 
regarding availability of the Grievance erased dae haem 
Redress Mechanism. Wide publicity shall कार्यवाहीसाठी तयार a 
be given to availability of such mechanism | तक्रारा निवारण यंत्रणेस 
with all details as directed above at least | संकेतस्थळ प्रभाग कार्यालये, 
thrice a year including in the first week of वृत्तपत्रे, इलेक्टॉनिक प्रसार 
June of every year; माध्यमे यामधून वेळोवेळी प्रसिध्दी 

दयावी. वृत्तपत्रे, इलेक्टॉनिक 
प्रसार माध्यमे याद्वारे वर्षातून 
किमान तीनदा (यापैकी माहे 
जूनच्या पहिल्या आठवडयात 
एकदा) प्रसिध्दी दयावी. 

(viii) | addition, the State Government shall । केंद्रीय स्वरुपात तक्रार निवारण 


give adequate publicity to the Centralized 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०१५/प्र.क्र.१७७/नवि-२० 


Grievance Redress Mechanism created by 
it on all district, State or national 
highways as well as in major Government 
offices. The State Government - shall 
appropriately publish the information 
regarding the availability of Centralized 
Grievance Redress Mechanism at various 
strategic places on the said highways so 
that the citizens are in a position to take 
benefit of Grievance Redress Mechanism; 


यंत्रणा तयार झाल्यानंतर याबाबत 
कार्यवाही करण्यात येईल. 


(ix) 


We also make it clear that it is the 
responsibility of all the Authorities who 
are bound by the directions of this Court 
to ensure that the work of the Grievance 
Redress Mechanism is monitored by 
making some officers responsible with a 
view to ensure that all complaints 
received through the same are promptly 
attended and communication to that effect 
is issued to the complainants. The 
compliance reports shall report 
compliance of this direction as well; 


रस्त्यावरील खडुयाबाबत व ना 
दुरुस्तीबाबत तक्रारी 
स्विकरण्यासाठी व त्या संदर्भात 
कार्यवाहीसाठी तयार केलेल्या 
तक्रार निवारण यंत्रणेमार्फत 
आवड्यक पाठपुरावा व उचित 
कार्यवाही करण्यासाठी समन्वय 
अधिकारी नियुक्‍त करण्यात यावा. 
तक्रार स्विकारणे व संबंधित 
अधिकाऱ्यास सादर करण्याची 
जबाबदारी समन्वय अधिकाऱ्याची 
राहील. 


(x) 


The State Government shall issue 
necessary directions to the Traffic Police 
as observed in paragraph29 of this 
Judgment on or before 15th July 2018; 


याबाबत कार्यवाही करण्यासाठी 
गृह विभाग (परिवहन), मंत्रालय, 
मुंबई यांना कळविण्यात आले 
आहे. मा. उच्च न्यायालयाच्या 
निर्देशानुसार परिवहन विभागाने 
कार्यवाही करावी. 


(xi) 


We direct the State Government to call for 
the information from all Municipal 
Corporations and Municipal Councils as 
well as other Authorities regarding 
compliance with various directions issued 

under this judgment and order. The reports 
shall be called on quarterly basis. The said 


Authorities shall accordingly submit 
compliance reports to the State 
Government; 


नगरपरिषद/नगरपंचायती यांनी 
रस्त्यावरील खडुयाबाबत व ना 
दुरुस्तीबाबत सदर परिपत्रकातील 
सूचना नुसार केलेल्या 
कार्यवाहीचा व तक्रारी बाबतचा 
त्रैमासिक अहवाल आयुक्‍त तथा 
संचालक, नगर परिषद प्रशासन 
संचालनालय यांना सादर करावा 
व संचालनालयाने तो एकत्रिरित्या 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०१५/प्र.क्र.१७७/नवि-२० 


(xii) | Detailed compliance reports compiled by | मा. उच्च न्यायालयास सादर 
the State Government shall be regularly | करावा तसेच सर्व 
placed before this Court; महानगरपालिकांनी त्यांचा 


(111) | It is obvious that compliance reports will SR अहवाल झासनास 


incorporate the details of the complaints | सादरकरावा. 
received and the complaints which were 
successfully attended to; 


जनहित याचिका क्रमांक 09/2093 च्या संदर्भात मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या 
आदेशानुसार उपरोक्त सुचनांप्रमाणे सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी तात्काळ 
कार्यवाही करावी व केलेल्या कार्यवाही बाबतचा अनुपालन अहवाळ झासनास सादर 
करण्यात यावा. मा. उच्च न्यायालयाचे आदेशाचा अवमान होणार नाही याची दक्षता 
संबंधित महानगरपालिका आयुक्‍त व मुख्याधिकारी नगरपरिषद / नगरपंचायती यांनी 
घ्यावी. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळा असुन त्याचा संकेताक 
२०१८०८१८१५४२२८४३२५ असा आहे. हा आदेश॒ डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकीत करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Shankar Trambak Jadhav 
Date: 2018.08.18 15:49:12 +05'30' 
(IHX जाधव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
३. मा. राज्यमंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई-३२ 
४. प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
५. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
६. प्रधान सचिव, गृह विकास (परिवहन), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
७.व्यवस्थापकीय संचालक, एम.एम.आर.डी.ए. मुंबई. 
८. व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको, नवी मुंबई. 
९. आयुक्त, सर्व महानगरपालिका 
१०. आयुक्‍त तथा संचालक, नगर परिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई. 
११. जिल्हाधिकारी (सवी, 
१२. मुख्याधिकारी , नगरपरिषद / नगरपंचायती सर्व, 
१३. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


